वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ नुसार घोषित 
राज्यातील "कापुस उत्पादक तालुक्यांच्या” 
यादीत चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर 
तालुक्‍याचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण-१०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (3) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा:- 

१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण २०१७/प्र.क्र.६/टेक्स-५. 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १(आ), 
दि.२८ ऑगस्ट, २०१८. 
३) शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १(अ), 
दि.३० ऑगस्ट, २०१८. 
४ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स US), दि.२६ 
जुले, २०१९. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स (3), दि.१४ 
ऑगस्ट, २०१९. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: धोरण १०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १(अ), दि.१४ 
सप्टेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना:- 

वाचा क्र.२ येथील दि.२८ ऑग्स्ट, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कापुस उत्पादक 
तालुके घोषित करण्यात आले आहेत. तद्नंतर, दि.३० ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये कापूस 
उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत ३ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच दि.२६ जुलै, २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये १ तालुका, दि.१४ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये २ तालुके व दि.१४ सप्टेंबर, 
२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये १ तालुक्‍याचा समावेश कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत करण्यात आला 
आहे. सद्यस्थितीत, राज्यातील कापूस उत्पादक तालुक्यांची संख्या १२२इतकी झाली आहे. 
२.  दि.२८.०८.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ज्या तालुक्यात कापसाचे ९६०० टनाहून अधिक 
उत्पादन सलग २ वर्ष होईल, BAM तालुक्यांचा समावेश दरवर्षी आढाव्यानंतर कापूस उत्पादक तालुक्यांच्या 
यादीत करण्यात येईल. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूर तालुक्यातील कापसाचे सन २०२० - 29 व २०२१-२२ या 
२ वर्षातील सरासरी कापसाचे उत्पादन ७९८२.७३ टन इतके आहे. तथापि, चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर तालुका 
खास बाब म्हणून कापूस उत्पादक तालुका घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वरील प्रस्तावनेमध्ये नमूद केल्यानुसार चंद्रपूर जिल्हयातील चंद्रपूर या तालुक्‍याचा समावेश खास बाब 
म्हणून कापुस उत्पादक तालुक्याच्या यादीत करण्यात येत असून, दि.२८ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील "कापुस उत्पादक तालुके" या तक्‍्त्यामधील अनुक्रमांक १८ येथील चंद्रपूर जिल्हयातील कापुस 
उत्पादक तालुक्यांच्या यादीत, चंद्रपूर या तालुक्याचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता राज्यातील एकूण 
कापुस उत्पादक तालुक्यांची संख्या १२३ इतकी होत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-१०१८/प्र.क्र.४०/टेक्स १ (3) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११८१२२२३१५४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, र 
PRASENJEET D vas 


2.5.4.20=d219¢43caa42a6d2c1 1a62256b2ff3ad939a420c9fb6fa0c 
b24c384214bcee8c, postalCode=400032, st=Maharasht 


4 , st=Maharashtra, 
serialNumber=58B95820309E7F466AE2AD722C14D2E8910FE2F9 
1D499461E1829267B1 9AB9CFC, cn=PRASENJEET D KARLEKAR 
Date: 2022.11.18 12:22:17 +05'30" 


(प्रसेनजीत कारलेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

३. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

६. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई- ३२. 
७. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
८. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी, १६-सी, १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. वित्त विभाग, व्यय-२ / अर्थसंकल्प- 93, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. नियोजन विभाग, कार्यासन -१४३१, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१३. आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४. प्रादेशिक उपसंचालक, वस्त्रोद्योग, सोलापूर / औरंगाबाद / नागपूर / मुंबई. 

१५. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१९. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 
२०.चेअरमन, सर्व सहकारी सूतगिरण्या (आयुक्‍त, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, नागपूर मार्फत). 

२१. निवडनस्ती (टेक्स १अ/बो. 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


